गुह विभाग-मागणी क्र. बी-१०, 
४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील 
भांडवली खर्च, ००, Coo, इतर 
खर्च, (००) (००(१२) महाराष्ट्र राज्य 
पोळीस गृहनिर्माण पोलीस 
प्रशिक्षणासाठी कार्यालयीन 
इमारतीचे बांधकाम करणे 
(कार्यक्रम) (४०७० ०२०२), ५३-मोठी 
बांधकामे, याखाली सन २०१८-१९ 
या वित्तीय वर्षात मंजूर 
अनुदानापैकी बाकी ३० टक्के 
अनुदान वितरित करणे व खर्च 
करणे यांकरिता मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र. विनियो-०५१८/प्र.क्र.२०४/ एक/ पोळ-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२. 


वाचा :- १) 


प्रस्तावना. 


दिनांक ०८ मार्च, २०१९. 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दिनांक 
०२.०४.२०१८. 

शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. विनियो-०५१८/ प्र.क्र.२०४/ पोल-७, दिनांक 
३१.१०.२०१८. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दिनांक 
२५.०१.२०१९. 

म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. यांचे पत्र क्र. पोगृम/लेखा- 
शाखा/ न.क्र. ४५(१/ ६२६/ २०१८, दिनांक २६.०२.२०१९. 

पोलीस महासंचालक, म.रा. यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-आ/ 
वार्षिक-योजना-२०१८-१९/पोप्रवि-कार्या.इमा./' ६४/ २०१८, दिनांक 
०२.०३.२०१९. 


सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पात गृह विभाग-मागणी क्र. बी-१०, 
४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, ००, Coo, इतर खर्च, (00) (00)(92) 


महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस प्रशिक्षणासाठी कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम 
करणे (कार्यक्रम) (Yoo ०२०२) या तपशीलवार लेखाशीर्षाखाली, ५३-मोठी बांधकामे या 
उद्दिष्टाकरिता रु.८,००,००,०००/- (रुपये आठ कोठी फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः विनियो-०५१८/प्र.क्र.२०४/ एक/ पोळ-७ 


आले आहे. त्यापैकी ७० टक्के अनुदान अर्थात रु.५,६०,००,०००/- /रुप्ये पाच कोठी साठ 
लक्ष फक्त वितरित करणे व खर्च करणे यांकरिता, शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. विनियो- 
०५१८/ प्र.क्र.२०४/ पोल-७, दिनांक ३१.१०.२०१८, द्वारे मंजुरी देण्यात आली आहे. 


२. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. यांनी उक्त 
रु.५,६०,००,०००/- (रुपये पाच कोटी साठ लक्ष फक्त इतक्या रकमेचे उपयोजन प्रमाणपत्र 
सादर केले आहे. त्या आधारे पोलीस महासंचालक, म.रा., यांनी बाकी ३० टक्के अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. 


३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दिनांक 
24.09.2098, अनुसार अर्थसंकल्पीत अनुदान खर्चाची मर्यादा ही भांडवली ळेख्यातील 
कार्यक्रम खर्चाच्या बाबींवर १०० टक्के इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. त्या अनुसार उक्त 
३० टक्के अनुदान वितरित करणे व खर्च करणे यांकरिता मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय. 


सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पात गृह विभाग-मागणी क्र. बी-१०, 
४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, ००, ८००, इतर खर्च, (00) (००)(१२) 
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस प्रशिक्षणासाठी कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम 
करणे (कार्यक्रम) (४०७० ०२०२) या तपशीलवार लेखाशीर्षाखाली, ५३-मोठी बांधकामे या 
उद्दिष्टाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातील बाकी ३० टक्के अनुदान अर्थात 
रु.२,४०,००,०००/- (रुपये दोन कोटी वाळीस लक्ष फक्त वितरित करणे व खर्च करणे 
यांकरिता, याद्वारे, मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. उक्त रक्कम ही after व लेखा कार्यालय, मुंबई, येथून काढून ती व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई, यांना 
देण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई, यांनी उक्त रक्‍कम पुढीलप्रमाणे खर्च करावी:- 
१) अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय/ सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
आदेशांमध्ये नमूद केलेल्या रकमांच्या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 
२) कामाचे नियोजन व प्रगती विचारात घेऊनच निधी उपलब्ध करुन द्यावा. 
३) त्यानंतर बाकी (असल्यास) निधी नवीन कामांना उपलब्ध करुन द्यावा. 


४. “महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस प्रशिक्षणासाठी कार्यालयीन इमारतीचे 
बांधकाम करणे” ही नवीन योजना नाही. या योजनेसाठी प्रत्येक वित्तीय वर्षात अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्यात येत असते. तसेच, या योजनेचे स्वरुप व व्याप्ती यांमध्ये बदल झालेला 
नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विनियो-०५१८/प्र.क्र.२०४/ एक/ पोळ-७ 


षु . 


उक्त तपज्ञीलवार लेखाश्रीर्षाखाली करण्यात आलेल्या खर्चाचे एक वर्षाहून अधिक 


कालावधीचे संक्षिप्त बिल (Abstract Bill) प्रलंबित नाही. तसेच, उक्त तपज्ञीलवार 
लेखाशीर्षाखाली अनुदान काढण्यासाठी संक्षिप्त बिल सादर करण्यात येत नाही. 


द. 


७. 


तसेच, याद्वारे असे प्रमाणित करण्यात येते की,- 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग पहिला, उपविभाग पाच, मधील 
अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४, 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकाराचा वापर करुन प्रशासनिक विभाग 
या नात्याने गृह विभागाकडून दिनांक १०.०६.२०१८ पर्यंत रु.५ कोटी पेक्षा जास्त, 
किंवा यथास्थिती, दिनांक ११.०६.२०१८ पासून रु.१५ कोटी पेक्षा जास्त रकमांचे 
खर्चाचे अंदाज असलेल्या नवीन बांधकाम प्रस्तावांना (असल्यास) प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यापूर्वी शासनाच्या सचिव समितीची मान्यता घेण्यात आली आहे. 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 
०२.०४.२०१८ याच्या परिशिष्टातील अ.क्र.८ मधील तपासणी सूचीतील प्रत्येक 
अटीची पूर्ती झाली आहे. 


हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ- 


३, दिनांक २५.०१.२०१९, अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१११०४६३३९८२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


/APNIL GOPAL BORSE 


f1 1 flac87a9f66cfd9bad 


SWAPNIL 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI, 
819 
ME 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SWAPNIL 6074 
BORSE 


स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 


विधान भवन, मुंबई. 
मा. गृह राज्यमंत्री (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विनियो-०५१८/प्र.क्र.२०४/ एक/ पोळ-७ 


६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 
७) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ ळेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


